आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी लेखाशीर्ष 
४५१५ ००१२ अंतर्गत मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे 
विधानमंडळ सदस्यनिहाय निधी वितरण. 


महाराष्ट्र हासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- स्थाविका-०४२०/प्र.क्र. ४८/का-१४८२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - ०५ मार्च, २०२१ 


वाचा:- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक- स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.१६/का.१४८२, 
दि. १२.७.२०१६ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ६४/अर्थ-३, दि. १६.४.२०२० व 
दि. १०.११.२०२० 
3) नियोजन विभाग, शासन निर्णय , समक्रमांक, दिनांक २३.४.२०२०, ८.७.२०२०, 
१५.७.२०२०, १६.७.२०२०, १४.८.२०२०, १८.९.२०२०, २२.१२.२०२०, २०.१.२०२१ , 
४.२.२०२१ व २६.२.२०२१ 


शासन निर्णय :- 
“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२०” मंजूर झाले असून ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या 


अधिसंमतीनुसार महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १५ म्हणून, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४, दिनांक १८ 
मार्च, २०२० यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सन 202-2029 या 
आर्थिक वर्षाकरिता रु. १५७७८७२१ हजार एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. सदर तरतूदीपैकी 
नियोजन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ३ येथील शासन निर्णयांन्वये रु.१५३३३१४१ हजार एवढी रक्कम यापूर्वीच 
वितरीत करण्यात आली आहे. 

२. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता लेखाशीर्ष ४५१५००१२ अंतर्गत 
उपलब्ध तरतूदीमधून श्री. अनिल शिवाजीराव भोसले, विधानपरिषद सदस्य यांना रु. १.०० कोटी (रुपये एक 
कोटी फक्त) एवढा निधी मंजूर करण्यात येत आहे. सदर निधी जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात येत 
आहे. 

३. नियोजन विभाग, झासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, शासन निर्णय दिनांक १२ 
जुले, २०१६ च्या तरतुदींच्या अधीन राहून या निधीचे पुढील वितरण तात्काळ करावे. आमदार स्थानिक विकास 
कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील २८७ विधानसभा सदस्य व ६५ विधानपरिषद सदस्यांना वितरीत केलेल्या निधीमधून 
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत वेळोवळी अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या बाबींवरील खर्च भागविण्यात 
यावा. 

४. वित्त विभाग शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२० / प्र.क्र. ६४ / अर्थ-३, दि.१० नोव्हेंबर, २०२० मधील 
परिच्छेद क्र. ३ (२ अन्वये हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-०४२०/प्र.क्र. ४८/का-१४८२ 


५. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३०५१३१३३९५६१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Vijesing 
Fattesing Vasave svsssee: 
(वि. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ मा. उपमुख्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
२ मा.राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 
३ महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर, 
जिल्हाधिकारी, पुणे 
५ उपायुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, पुणे 
६ जिल्हा नियोजन अधिकारी, पुणे 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
वित्त विभाग (कार्यासन अर्थ-१६/व्यय-८), 
१० नियोजन विभाग, अर्थसंकल्प कक्ष (का.१४२४), 
११ ग्रंथपाल व संदर्भ अधिकारी, नियोजन विभाग, 
१२ निवड नस्ती-का/१४८२, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


